दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, मुदखेड, जि. नांदेड 
या कार्यालयाच्या नवीन इमारत बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२४/१५१५/प्र.क्र.४०/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ मार्च, २०२४. 


संदर्भ : नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. का-९/ 
आस्था-७/नइबां/मुदखेड/४४५/२०२३, दिनांक २१.०९.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, नांदेड यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, मुदखेड, जिल्हा-नांदेड 
या कार्यालयासाठी नवीन इमारत बांधकामासाठी रु.३,०२,११,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी दोन लाख 
अकरा हजार मात्र) इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती नोंदणी महानिरीक्षक 
व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये केली आहे. 


०२. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड यांनी तयार केले 
असून, क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक ARIAT (Technical sanction) प्रदान करण्यास सक्षम अधिकारी 
(Superintending Engineer, सा. बां. मंडळ, नांदेड ) यांनी तांत्रीक मान्यता प्रदान केली असून क्षेत्रीय 
स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नांदेड यांनी सहमती दर्शवली आहे. 

०३. सदर अंदाजपत्रक सन २०२२-२०२३ च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. 

शासन निर्णय :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, नांदेड यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, मुदखेड, जिल्हा-नांदेड 
या कार्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामास रु रु.३,०२,११,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी दोन लाख 
अकरा हजार मात्र) इतक्या किंमतीस सोबतच्या सहपत्र "अ" अनुसार खालील अटींच्या अधिन राहून शासन 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे. 


() प्रस्तुत काम हाती घेण्यापूर्वी या कामाचे नकाशो व आराखडे शासकीय वास्तुशास्त्रज्ञ यांचेकडून 
मंजूर करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ता विभागाची स्वाक्षरी घेणे आवश्‍यक आहे. 
(ii) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 
(ii) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


(vi) प्रस्तावातील खरेदीझी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणाळीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरिता केंद्र 
शासनाने विकसीत केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे शक्य आहे किंवा कसे, या बाबीचा 
उपभोक्ता विभागाने त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्ररित्या विचार करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२४/१५१५/प्र.क्र.४०/म-१ 


(९) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(Vi) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

(५) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


(vii) विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


०२. सदर कामासाठी येणारा खर्च सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील मागणी क्र.एच-८, ४०५९- 
सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, नोंदणी व मुद्रांक विभाग इमारतीचे बांधकाम (४०५९ २४९७) या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


०३. सदर मान्यता वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचेकडील शासन निर्णय क्र.विअप्र-१००८/प्र.क्र. 
७०/२००८/विनिमय, दि.१५.०५.२००९ व सुधारित क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१, नियम-१३४ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२४०३१३१५०३२५२११९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRACHI Ste 


2.5.4.20=b12a57f3f1547a8767ce0e7 181ecb77647d3da9cac2c120c823e 
b1b68c07dd43, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SUBHASH PALAV ‘iti mcecr cormorant 
(प्राची सुभाष पालव ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (मुळ अंदाजपत्रकांसह) 
प्रत, 

१) महालेखापाल, १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

२) महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 

३) नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, लातूर विभाग, लातूर. 

8) सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, नांदेड (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

५) संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड (नों.म.नि.यांचेमार्फत) 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

७) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (कार्या. इमा २), मंत्रालय, मुंबई 

८) निवडनस्ती (म-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सहपत्र-अ झासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२४/१५१५/प्र.क्र.४०/म-१ 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


NAME OF WORK - CONSTRUCTION OF ADMINISTRATIVE BUILDING FOR SUB - REGISTRAR 
OFFICE BUILDING AT MUDKHED TQ-MUDKHED DIST. NANDED 


(Sqm/Meter/L.S etc ) 
ESSENTIAL ITEMS ( Components 


१) Burkting Proper ( Built Up Area - Sqm) 


Ground Floor 221.570 33700.00 7466909.00 


Total B.U.A ® | 227 Sub Total (a) 7466909.00 


Fuel Gas Pipe Line 


RECAPITULATION SHEET ~~~ 
Sr Particulars of Scope Unit Rate Norms Rs 
No per 


(ay 
‘ 


c) Bio Disgester 


d) Rainy Roof Water Harvesting 


९) Solar Roof Top ( MoU to be executed) L.S 


f) Ramp for Handicaps 


L.S 


221.57 600.00 


9७) Furniture - 75% Total area 166.18 5000.00 830888.00 


Sub Total 
_ a शिंका 1763830.00 
Se 'ाका्ाामलधजामिभस दाजीकाका दाचनममळवक सली 

॥) Water Supply , Sanitary Work & External 5% of(a 
hal = — : bs — seen : : 3 i चै 3 4 5 रि 0 0 


WW) Electrification 
5% of (a) 373345.00 
6% of (a) > 
ll) Fire Fighting Arrangement 221.57 2700.00 


re 2243 
(8) | | MISCELLANEOUS ITEMS Re es te ol 


1) Compound Wall & Gate (Rs 12000 / Rmt ) 


15000.00 


20000 


ii) Internal Roads ( Rmt ) 4.50 m Wide 


ii) Development of Ground 
iv) Parking ( Seperately Provided ) 
v) Retaining Wall 

vi) Land Scaping 500/- per Sq.m 


Soil Investigation & Detail Land Survey 
1%on-a 


1% 


7466909.00 


vu) 


4000.00 800000.00 


Sub Total (B) 5174670.00 


200.00 


vill) Both Side C.C. Drain 


८2 अका >». 


BS to is 


OPTIONAL ITEMS 
Under ground Water Tank for R\W harvesting 

(Cu.M) 

७४) Under ground Walter Main Storage & E.S.R., 

pump house borewell 

॥४) Ut 

४) Exteral Toilets 

vi) AB Room, Area lighting , Pumps , Generator 

va) CCV 


Add for Polycarbonate sheet for open Court 
Yard 


७) Watch men Room - 
x) Flag post 


PROVISIONS 


300000.00 


500000.00 


vil) 


LS 200000.00 
6700000.00 


0 
0 
a 
=. 
a 
ष्ठ 
@ 
a 
टॅ, 
© 
i) 
5 
०९ 
0 
०» | 
“> 
gy 
_— 
1२) 
(0 
foe) 
(op) 
~N 
ठे 
i=) 
९2 


0) 
कळ. | 
ठ 
© 
3 
ie) 
e. 
द 
5 
a 
a 
xs 
0 
3 
» 


